प्राथमिक आरोग्य केंद्र येवदा, 
ता.दर्यापूर जि. अमरावतीचे ३० 
खाटांच्या ग्रामीण रुग्णालयात 
श्रेणीवर्धन करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः श्रेणीव - २०२३ /प्र.क्र.११७/आरोग्य-३ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक: २२ ऑगस्ट,२०२३. 


संदर्भ: आरोग्य सेवा संचालनालय, मुबई यांचे पत्र क्रमांक- संआसे / कक्ष-३/ टे.२/ 
प्राआके.येवदा/श्रेणीव/२१३-१५/२२, दिनांक- ०६.०१.२०२२ 
प्रस्तावना - 


प्राथमिक आरोग्य केंद्र येवदा, ता.दर्यापूर जि.अमरावतीचे ३० खाटांच्या ग्रामीण 


रुग्णालयात श्रेणीवर्धन करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. याबाबत पुढीलप्रमाणे 
निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय- 


प्राथमिक आरोग्य केंद्र येवदा, ता. दर्यापूर जि. अमरावतीचे ३० खाटांच्या ग्रामीण 


रुग्णालयात श्रेणीवर्धन करण्यास “विशेष बाब” म्हणून या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


सदर श्रेणीवर्धीत ३० खाटांच्या ग्रामीण रुग्णालयासाठी विहित पध्दतीने जागा अधिग्रहीत करुन 


बांधकाम व पदनिर्मिती करणे याबाबत स्वतंत्रपणे कार्यवाही करण्यात येईल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०८०९१६५८५६२२१७ असा आहे. हा SST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः श्रेणीव- २०२२/प्र.क्र.११७/आरोग्य 3 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ASHOK 
M 


MAROTI ATRAI 
DN: CN = ASHOK MAROTI 


MAROTI 28m 
ATRAM 0४५००५७ 
(अशोक आत्राम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,मंत्राळय, मुंबई. 


२. मा.मंत्री (सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 
३. मा.राज्यमंत्री (सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, 
मंत्रालय,मुंबई. 


ioe 


. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 
. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा संचालक,राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
६. संचालक,आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 


o~ 
ae 


७. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (रुग्णालये-राज्यस्तर) ,मुंबई. 

८. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (प्राआकेंद्र-जिपस्तर),पुणे. 

९. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, अकोला मंडळ, अकोला. 
१०.जिल्हाधिकारी, अमरावती. 

११. जिल्हा शल्य चिकित्सक, अमरावती. 

१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी,अमरावती. 

१३. वैद्यकिय अधिकारी, प्राथमिक आरोग्य केंद्र येवदा, ता. दर्यापूर 
१३. नियोजन विभाग,(का.१४७२) मंत्राळय,मुंबई 

१४. वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 

१५. कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/सेवा-३/ सेवा-५/अर्थसंकल्प, सा.आ.वि. मंत्राळय,मुंबई. 
१६. निवडनस्ती (आरोग्य-३) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


